डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, 
लोणेरे, ता.माणगांव (कोकण रेल्वे) जिल्हा 
रायगड या विद्यापिठाच्या कार्यकारी परिषदेवर 
शासन प्रतिनिधींची नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तंशावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१. शासन पत्र क्रमांक तंज्ावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२, दिनांक 3 ऑक्टोबर,२०१६ 
२. शासन पत्र क्रमांक तंशावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२, दिनांक २५ जुले,२०१७ 
३. शासन पत्र क्रमांक तंशावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२, दिनांक २४ फेब्रुवारी,२०२० 


प्रस्तावना:- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ अधिनियम,२०१४ Helles नियम २७ (१) नुसार 
विद्यापिठाकरीता कार्यकारी परिषदेच्या गठणाची तरतुद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने 
संदर्भाधिन पत्र क्रमांक १ व २ अन्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर 
४ सदस्यांची नियुक्‍ती केळी होती. शासनाने विद्यापिठाच्या कार्यकारी परिषदेवरील नियुक्‍त केलेल्या 
प्रतिनिधींचा ३ वर्षांचा पदावधी संपुष्टात आल्याने शासनाने संदर्भाधिन पत्र क्रमांक ३ अन्वये सदर 
प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या रद्य केल्या आहेत. यास्तव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर daze विद्यापीठाच्या 
कार्यकारी परिषदेवर शासन प्रतिनिधींची नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन [नणंय :- निर्णय :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ अधिनियम,२०१४ दिनांक १ मार्च, २०१६ पासुन 
अंमलात आलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्नर विद्यापीठ अधिनियम,२०१४ मधील नियम २७ 
(१ नुसार विद्यापिठाकरीता कार्यकारी परिषदेच्या गठणाची तरतुद पुढिल प्रमाणे करण्यात आलेली आहे. 


The Executive Council of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University 


| S.No. | Description 


a) | The Vice - Chancellor, ex officio Chairman; 


b) | Director of Technical Education or his representative, not below the rank of Joint 


Director; 


८) | one nominee of Chancellor ; 


d) | one representatives of the Dean of Research and Development and Deans of 
Faculties, to be nominated by the Vice — Chancellor by rotation according to 


seniority; 


e) | two representatives of the Heads of the University departments, Heads of 
conducted institutions and Heads of University Schools, to be nominated by the 


Vice Chancellor by rotation according to seniority; 


शासन निर्णय क्रमांकः तंशावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२ 


f) | Ten representatives of Heads of affiliated colleges and recognised institutions to 
be nominated by the Vice Chancellor by rotation according to seniority on the 
basis of date of recognition of the institution; 


g) | four representatives of the Regional centers, one form each Regional center, to 
to be nominated by the Vice Chancellor; 


h) | tour representatives of the Sub-centers to be nominated by the Vice Chancellor 
by rotation; 


i) | two teachers of the University, one form among professors and one from among 
assistant professors other than those covered in clauses (d) and (e), to be 
nominated by the Vice Chancellor according to seniority 


j) | four eminent scientists or renowned technologists, not in the employment of the 


Government, to be nominated by the State Government. 


२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ अधिनियम,२०१४ Helles नियम २७(२) नुसार 
कार्यकारी परिषदेच्या अ.क्र.(0 ते () येथील प्रतिनिधींच्या सदस्यत्वाचा पदावधी ३ वर्षाचा असेल. त्यानुसार 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ अधिनियम,२०१४ Hele नियम २७ (१) (जे) अन्वये 
विद्यापिठाकरीता कार्यकारी परिषदेवर शासन प्रतिनिधी म्हणून खालील नमूद ४ सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


श्री. श्रीनिवास बेंडखळे 8.2. (Mech)/ AMIE 
श्री. सुब्रमण्यम एन.अय्यर (Architect/ Town Planners) 
श्री. राजेश मोहन पेडणेकर 8. Tech. M.Tech MBA 


०८. wwe 


. श्री. सुनिल ऊडूपा B.E. Elect. MS Information Engineering, City University, London. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१११२१६५५३६११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ed by Prakash Bhaska 


Prakash Bhaskarrao 
Avhad 


(प्रकाशा भास्करराव आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंशावि-३७११/(९५/१६)/ तां.शि.-२ 


कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशनास््र विद्यापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, जि. रायगड 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

१०. जनसंपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

११. अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

१३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशञास्र विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवरील संबंधित शासन नियुक्‍त 
प्रतिनिधी 

१४. निवड नस्ती, (तांशि-२). 


von ७ © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


